मे. पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, 
मुंबई यांच्याकडून भाडे तत्वावर 
घेतलेल्या हेलीकॉप्टरच्या मुदतवाढीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विज्ा- १ ब. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक-८ जून, २०२१. 


वाचा- 
१. शासन निर्णय क्र. - एनएएक्स- ०३१८/प्र.क्र.१३३/विशा- १ ब, दि. २५/११/२०२०. 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २१अ/ १९५/ 
हेलिकॉप्टर/५१/ २०१६-१९, दि. ५/४/२०२१ 


प्रस्तावना :- 
मे.पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई व पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्यामध्ये नक्षलग्रस्त मागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती आणि 
जवानांची ने-आण करणे, जखमी जवानांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य तसेच खाद्यसामुग्री पुरविणे, 
संशयित भागाची पाहणी करणे इ. कामांकरिता हेलीकॉप्टर भाडे तत्वावर घेण्याकरीता दि. 
२२/२/२०१६ रोजी करार करण्यात आला होता. प्रस्तुत कराराची मुदत संपल्यानंतर वित्त विभागाच्या 
मान्यतेने हेलिकॉप्टरच्या मुदतवाढीस वेळोवेळी मंजूरी देण्यात आली होती. 
सद्य:स्थितीत जर्मनी येथील उत्पादक कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेले नवीन हेलिकॉप्टर 
कार्यान्वीत होईपर्यंत गडचिरोली जिल्हा पोलीस दलाकरिता मे. पवनहंस लिमिटेड मुंबई यांच्याकडून 
भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलिकॉप्टरला पोलीस अधीक्षक (विशेष कृती), पोलीस महासंचालक 
कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन क्र. २ च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
नक्षलग्रस्त अतिसंवेदशील भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी 
व्यक्‍ती तसेच जवानांची ने-आण करणे, जखमी जवानांना तसेच पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना 
त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच जवानांना खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे 
इ. कामांकरिता सन २०१६ मध्ये झालेल्या दर करारानुसार मे. पवन हंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई 
यांच्याकडून घेतलेल्या हेलिकॉप्टरची मुदत दि. १/६/२०२१ ते ३१/५/२०२२ पर्यंत वाढविण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा 
पोलीस बल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या अनुदानातून करण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौ. संदर्भ क्र. ३७८/व्यय-७, दि. ८/६/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विशा- १ ब. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०८१६१५१६२०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedek 


Sanjay Dagadu 9 reer aero 


Department, postalCode=400032, st=Maharasht 
2,5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1c64cd2 


Khedekar a ra लक 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 

प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
१४.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
१५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६. आयुक्त, राज्य गुप्तावार्ता विभाग, मुंबई 
१७.अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१८. अपर पोळीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१९.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर / पुणे 
२०.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपुर. 
२१.जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर. 
२२.पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर . 
२३.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 
२४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर. 
२५.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२६. निवडनस्ती (विञा-१ब) 


. मा 


— — — 


पृष्ठ २ पैकी २ 


